RNI No. MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/067 / 2013- 15 
www .dgps.maharashtra .gov.in 


FFAIRS 


AIVIDAON 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १६ ] 


मंगळवार , डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६ 


असाधारण क्रमांक १६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हा उपनिबंधक, पुणे यांजकडून 
वाचावे. - (१) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक जिउनि / पणन/ पुजिकृउबास/विभाजन / ५३४ / २०१२ चा दिनांक 

७ मे २०१२ चा आदेश. 
( २) प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांचेकडील दिनांक १० जून २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 
( ३) हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मांजरी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक ३० मे २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 
( ४) प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांचेकडील क्रमांक प्रशा/ सर्वसाधारण/ स्व . बा . स. स्थ . प्रस्ताव/१९८२/ २०१५-१६ चे 

दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ चे पत्र . 
( ५) दि पुना मर्चेटस् चेंबर यांच्याकडील संदर्भ पीएमसी/ २५ / ६३५ / २०१४- १५ , दिनांक १२ मार्च २०१५ चे पत्र . 
( ६) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक जिउनि /पणन / एकत्रीकरण/प्राकृउबासब व हवेलीकृउबास / ४७७६ / १५ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ 

चे प्रस्ताव . 
( ७ ) महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ , पुणे यांच्याकडील जावक क्रमांक कृपमं / बास/ पुणे -हवेली विलिनीकरण/ २५०७/ २०१५ चे 

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ चे पत्र . 
(८ ) महाराष्ट्र शासनाकडील अधिकार प्रदान आदेश कृषी व सहकार विभाग अधिसूचना क्रमांक एपीएम/ २०८१/ ३६३४०/ ४४०/ ११- सी , 
दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१. 

आदेश 
क्रमांक जिउनिग्रा /पणन/ एकत्रिकरण / कृउबास व हवेलीकृउबास/ ५४५७/ २०१५ . - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचले मधील संदर्भ क्रमांक ८ नुसार मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ मधील कलम ४४ (१) नुसार मी , 
के . बी. वाबळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मांजरी व प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांचे एकत्रीकरण करून नव्याने पुणे 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांची स्थापना झाल्याचे घोषित करीत आहे. सदरच्या नव्या समितीची स्थापना झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून सध्याच्या हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मांजरी व प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती , पुणे यांचे 
अस्तित्व संपुष्टत येईल . 


उपरोक्त दोन्ही बाजार समितीचे एकत्रीकरणानंतर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेबाजार क्षेत्र व मालमत्ता खालीलप्रमाणे असेल : 
बाजार क्षेत्र व कार्यक्षेत्र : 

पुणे व पिंपरी -चिंचवड म. न . पा. हद्दीतील गावे, पुणे - खडकी व देहुरोड छावणी मंडळाच्या हद्दीतील व हवेली तालुक्यातील उर्वरित सर्व गावे. 
त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्र पुणे जिल्ह्यातील १४ तालुक्यापुरते राहील . 

(१ ) 
एच ६९६-- भाग एक ( असा.) (पु. वि. पु. ) १६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८ , शके १९३७ 


मुख्य बाजार आवार व उपबाजार : 

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणेचे मुख्य बाजार आवार श्री . छत्रपती शिवाजी मार्केड यार्ड, गुलटेकडी, पुणे -३७ हे राहील व उपबाजार 
खडकी, पिंपरी-चिंचवड , मोशी, स्वर्गीय अण्णासाहेब मगर बाजार आवार मांजरी , उत्तमनगर व खेड शिवापूर हे राहतील . 
स्थावर मालमत्ता : 
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मालमत्ता पुढीलप्रमाणे राहील. 
मुख्य बाजार आवार गुलटेकडी (बांधकामासह ) 

परिशिष्ट 
अनु . क्र . विभाग 

एकर 


- 


४५ . ४ 


४६ . ३१ 


७ .९७ 


१२.०२ 


ॐ 


गुळ भूसार 
गुळ भूसार ( १२० फुटी व ८० फुटी रस्ता व सहीस लेनसह ) 
फळे, भाजीपाला , कांदा, बटाटा, केळीपान , फुलबाजार 
फळे, भाजीपाला, कांदा, बटाटा , केळीपान , फुलबाजार 
फुलबाजार 
गुरांचा बाजार 
केळी बाजार 
पान बाजार 
पेट्रोलपंप 
कोल्ड स्टोरेज 
वेअर हाऊस 
फायर ब्रिगेड 
पी . एम. टी . बस स्टँड व कॅन्टीन 
कमर्शियल ( पूरक व्यवसाय) 
ओपन स्पेस 


० . २७ 
२ .८६ 

५.० 
__ ०. ४ 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


०.४३ 


ॐ 


१ .८३ 


१. ७७ 


० . ३१ 


१. २० 


२२ .४१ 


३१. ८८ 


एकूण .. 


१८० .०६ 


२ ) मोशी उपबाजार आवार ( बांधकामासहीत ) 

बोहाडेवाडी 
प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 
रोड क्षेत्रफळ 
ओपनस्पेस 
सेल हॉल एकूण क्षेत्रफळ ( ए + बी + सी ) 
प्रत्येक सेल हॉलचे क्षेत्रफळ 
शॉप्स /गोडाऊन 
प्रत्येक शॉपचे क्षेत्रफळ 


गट नं . ८५२- ८ हेक्टर ९९ आर ( २२ . २०५ एकर ) 
४४, ५८४ , ६८ चौ. मी .( ११.०१७) एकर 
३, ८०३. ४ चौ . मी . 
४,५५६. ३७ चौ . मी . 
५, ३०६. ४९ चौ . मी . 
१,७६८.८३ चौ . मी . 
६, १८८ , ४९ चौ. मी . 
१८९. ६३ चौ . मी . २०४० चौ . मी . ( ग्राऊंड फ्लोअर १४७.०० 
चौ . मी. (१५८१ . ७२ चौ. फूट ) 
मॅजेनिंग (४५८ . ६९ चौ . फूट ) 
सायकल ५८८ दुचाकी २९४ 
कार / टेम्पो/ ट्रक १४७. 


पार्किंग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८, शके १९३७ 
३ ) स्वर्गीय अण्णासाहेब मगर आवार, मांजरी 
मांजरी बु . 

सर्वे नं . ७५/ १ , ७५/ २- ५ एकर 

सर्वे नं . ७७ /१/ ई १८ गुंठे ( रस्ता ) 
प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 

२१५०० . ०० चौ . मी . 
अॅडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग १ 

१४३७. १८ चौ. मी . 
अॅडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग २ 

१, ०९९. १६ चौ . मी . 
शॉपिंग सेंटर 

६३८ . ८४ चौ . मी . 
ऑक्शन हॉल ३ 

३३१५ चौ. मी . ( प्रत्येक ११०५ ) 
ओपन स्पेस 

२१८१. ६१ चौ . मी . 
पार्किंग 

१७०४. ८४६ चौ . मी . 
४) शिवणे ( उत्तमनगर उपबाजार आवार ) 
शिवणे 

सर्व्हे नं . १५, हिस्सा क्र . १/ २ - २ एकर २९ आर 
क्षेत्रफळ 

११०००. ०० चौ. मी . 
तळमजला 

१३ , ९३५ चौ . मी. २८ गाळे ( १५० चौ . फूट प्रत्येकी ) 
पहिला मजला 

२१ .८३५ चौ. मी . २ हॉल ( २२९१ चौ . फूट प्रत्येकी) 
ओपन स्पेस 

११०० .०० चौ . मी . 
रोड 

४३२० . ०० चौ . मी . 
५) खेड शिवापूर (नियोजित उपबाजार आवार ) 
खेड शिवापूर 

गट नं . ५८९/ ६०० , ५ एकर 


निधी 


एकत्रीकरणानंतर अस्तित्वात आलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे दोन्ही बाजार समिती त्यांचे सर्व निधी दिनांक ३१ मार्च २०१५ 
रोजीच्या ताळेबंदानुसार वर्ग होतील . 

अधिकारी व कर्मचारी 
प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती या आस्थापनेवरील कर्मचारी व मंजूर पदे दिनांक ३१ जुलै २०१५ अखेर 
अ. क्र . पदनाम मंजूर पदे प्रत्यक्ष पदे रिक्त पदे जादा पदे शिल्लक अनुशेष अनुशेष विगतवारी 
१ २ 
१ सचिव 

नाही 

अनुशेष लागू नाही 
२ उपसचिव १ 

अनुशेष लागू नाही 
३ उपअभियंता 

अनुशेष लागू नाही 
४ सहा. सचिव 

अनु . जाती १ 
बाजार अधीक्षक व ७ 

अनु जाती १ 
समकक्ष पदे 

अनु. जमाती १ 
बाजार पर्यवेक्षक १० 

अनु जाती १ 
व समकक्ष पदे 

अनु . जमाती १ 

वि . जा . भ . ज . १ 
७ बाजार निरीक्षक २५ 

अनु जाती ३ 
अनु. जमाती २ 

वि . जा . भ. ज . ३ 
८ ज्येष्ठ लिपिक २५ २५ - 

अनु . जाती ३ 
अनु . जमाती २ 
वि . जा . भ . ज . ३ 


३ 


नाही 


२९ 


0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८ , शके १९३७ 

परिशिष्ट - चालू 
अ . क्र . पदनाम मंजूर पदे प्रत्यक्ष पदे रिक्त पदे जादा पदे शिल्लक अनुशेष अनुशेष विगतवारी 
१ २ 
९ लघु टंकलेखक १ 

नाही 

अनुशेष लागू नाही 
१० ज्येष्ठ स्वच्छता 

अनुशेष लागू नाही 
निरीक्षक 
११ कनिष्ठ लिपिक १९ 

अनु . जाती ३ 
अनु. जमाती १ 

वि . जा . भ. ज . क - १ 
१२ चपराशी 

अनु. जाती १ 
१३ एकूण 

अनु. जाती १३ 
अनु. जमाती७ 

वि . जा . भ . ज . ९ 
एकूण ९८ ८३ १५ -- १४ 
दिनांक ३१ जुलै २०१५ अखेर सरळसेवा भरती व अनुशेषाबाबत माहिती 

प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती या आस्थापनेवरील कर्मचारी व मंजूर पदे दिनांक ३१ जुलै २०१५ अखेर 
अ. क्र . पदनाम मजूर पदे प्रत्यक्ष पदे रिक्त पदे जादा पदे शिल्लक अनुशेष अनुशेष विगतवारी 

८ 
१ टंकलेखक 

अनु. जाती १ 
२ दूरध्वनिचालक ४ २ २ -- 

अनु . जाती १ 

अनु . जमाती १ 
३ संगणकचालक ६ 

अनु. जाती १ 
अनु . जमाती १ 

वि . जा . अ. १ 
४ वाहनचालक 

अनु. जाती १ 

अनु जाती १ 
५ विशिष्ठ यंत्रचालक 

नाही 
६ मिस्त्री 

नाही 

नाही 
७ वीजतंत्री 

अनु जाती १ 

अनु . जमाती १ 
८ नळकारागीर २ 

अनु जाती १ 
९ कनिष्ठ लिपिक ५६ + १ 

अनु. जाती ७ 
अनु. जमाती ४ 
वि . जा . अ - २ 
भ . ज . ब .- १ 
भ . ज . क . १ 
भ . ज . ड . १ 
वि . मा . प्रवर्ग १ 

इतर मा . वर्ग ११ 
१० क . स्व . निरीक्षक १ 

नाही 

नाही 
११ मुकादम 

अनु. जाती १ 


به 


0 


رد 


| 


नाही 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८, शके १९३७ 

प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती या आस्थापनेवरील कर्मचारी व मंजूर पदे दिनांक ३१ जुलै २०१५ अखेर 
अ . क्र . पदनाम मंजूर पदे प्रत्यक्ष पदे रिक्त पदे जादा पदे शिल्लक अनुशेष अनुशेष विगतवारी 

१ २ 
१२ रखवालदार ४० २७ १३ -- १४ 

अनु. जाती ५ 
अनु. जमाती ३ 
वि . जा . १ 
भ . ज . ब . १ 
भ . ज . क . १ 
भ . ज . ड . १ 
वि . मा . प्रवर्ग १ 

इतर मा . वर्ग८ 
१३ माळी 

अनु. जाती १ 
१४ परिचर 

५० ५४ -- ४ 

अनु. जाती ७ 
अनु . जमाती ४ 
वि . जा . १ 
भ . ज . ब . १ 
भ . ज . क . २ 
भ . ज . ड . १ 
वि . मा . प्रवर्ग १ 

इतर मा . वर्ग ९ 
१५ पाणी टाकी परिचर ४ 

अनु . जाती १ 

अनु . जमाती १ 
१६ औषध फवारणार १ 

नाही 
१७ अकुशल कामगार १५ 

अनु . जाती २ 
अनु . जमाती १ 
वि . जा . १ 
भ . ज . क . १ 

इतर मागास वर्ग ३ 
१८ पेट्रोल पंप १५ - १५ - ८ अनु . जाती २ 
कामगार 

अनु . जमाती १ 
वि . जा . अ . १ 
भ . ज . क . १ 

इतर मागास वर्ग ३ 
१९ सफाई कामगार ६५ 

अनुशेष लागू नाही 

अनुशेष लागू नाही 
कामगार 
एकूण 

अनु . जाती ३२ 
अनु . जमाती १८ 
वि . जा . भ. ज . २० 
वि . मा . प्र . ३ 

इतर मा . वर्ग ३४ 
मागील पदे ९८ 

१०७ 


» 


» 


१५ 


१५ 


w 


२० स्वच्छतागृह 

एकूण 


१५ 
२९२ 


११४ 
२१३ 


२९२ 


& 


४ 


७५ 


१५ 


एकूण ३९० + १ २९६ 

हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मांजरी, येथे ज्येष्ठ लिपिक २, कनिष्ठ लिपिक ४, रखवालदार ५, परिचर २ असे एकूण १२ 
कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

या दोन्ही बाजार समितीचे अधिकारी/ कर्मचारी नवनिर्मित पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकारी व कर्मचारी म्हणून कार्यरत राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८ , शके १९३७ 
नियमन 

एकत्रीकरणानंतर नव्याने स्थापन झालेली पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही त्यांचे बाजार क्षेत्रात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व नियमन) अधिनियमन, १९६३ चे कलम ३ व कलम ४ नुसार शेतमालाचे नियमन करेल . 
अनुज्ञप्ती 

एकत्रीकरणानंतर , पूर्वीच्या दोन्ही बाजार समितीचे सर्व प्रकारचे अनुज्ञप्ती धारक नवनिर्मित बाजार समितीचे अनुज्ञप्तीधारक म्हणून कामकाज 
करतील . 
उपविधी 

नवनिर्मिती बाजार समितीने मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी तयार केलेले आदर्श उपविधी स्वीकारण्याबाबत अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी. तोपर्यंत एकत्रीकरणापूर्वीच्या प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांचे उपविधीतील तरतुदी आवश्यकतेप्रमाणे 
लागू राहतील. 
न्यायालयीन बाबी व करार 

एकत्रीकरणापूर्वी प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे व हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मांजरी यांचेविरुद्ध विविध न्यायालयांत अथवा 
न्यायाधिकरणाकडे तसेच विवाद मंडळापुढे असलेले दावे, खटले , वाद हे नवनिर्मित बाजार समितीच्या विरोधातील दावे , खटले , वाद आहे असे समजून 
नवनिर्मित बाजार समिती संबंधित दावे, खटले व वादामध्ये पक्षकार म्हणून कामकाज करेल . 
इतर 

___ एकत्रीकरणापूर्वी प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे व हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मांजरी यांनी केलेली कोणतीही कारवाई 
उदा . दिलेले आदेश , केलेली प्रक्रिया, नेमणुका , परिपत्रकीय अधिसूचना, प्राधिकरण मंजुरी, आकारणी केलेली व जमा केलेली फी , सेस, टॅक्स इत्यादी 
नवनिर्मित बाजार समितीकडे वर्ग होतील . 


रचना 


__ _ नवनिर्मित पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अशासकीय प्रशासकीय मंडळ नेमणूक करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री 
(विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यामधील कलम ४४ व १३ (२) प्रमाणे राज्य शासनास आहेत. सदर तरतुदीप्रमाणे प्रशासकीय मंडळ नेमणूक 
करण्याची कार्यवाही शासनामार्फत करण्यात येईल . 

के . बी . वाबळे, 

जिल्हा उपनिबंधक, 

सहकारी संस्था, पुणे ( ग्रामीण) . 
पुणे, ४ डिसेंबर , २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


